रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ करिता 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०२०/प्र.क्र.१२/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्रं.केंपुयो-२०२०/ प्र.क्र.१२/ रेशीम 
कक्ष, दि.३० मार्च, २०२३ 


वाचा येथील शासन निर्णय दि.३० मार्च, २०२३ मधील प्रस्तावनेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी 
“मे.शुभम अँडव्हरटायझींग एजन्सिज, नागपूर” असे नमूद आहे. याऐवजी त्या त्या ठिकाणी 
“मे. शिवम अँडव्हरटायझिंग एजन्सी, नागपूर” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११२३३२१७८०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ALKA V JAGTAP 


(अलका वि जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 
) अ.मु.स (नियोजन) , नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अ.मु.स (वित्त) , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) सचिव (वस्त्रोद्योग) , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


महासंचालक, माहिती व जनसपंर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१०) उपसचिव (अर्थसंकल्प) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११)अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१३) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


